शासन सेवेत नियुक्ती होताना माजी सैनिक उमेदवारांना 
टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन संधी 
तसेच दोन वर्षे इतकी मुदतवाढ देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८०/२८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ जून, २०१९. 


वाचा :- १. शासन राजपत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक SRV-9083/C.R.90/83/XIl, 
दिनांक ०३.०९.१९९३. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक आरटीआर-२०१४/प्र.क्र.३५५/१२, 
दिनांक ०६.०६.२०१७. 
३. शासन निर्णय, साप्रवि क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८०/२८, दिनांक ३०.०८.२०१८. 

प्रस्तावना :- 

लिपिक-टंकलेखक पदावर माजी सैनिकातून नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने मराठी टंकलेखनाचे 
किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे किंवा इंग्रजी टंकळेखनाचे किमान vo seq प्रति मिनिट 
वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकळेखनाचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्‍यक 
असून सदर प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून ११ महिन्यांच्या कालमर्यादेत धारण न केल्यास, सदर 
व्यक्‍तीची सेवा समाप्त करण्यात येईल, असे संदर्भाधीन क्र.१ व २ मधील अधिसूचनांमध्ये नमूद केले आहे. 
टंकलेखन परीक्षा ही टंकलेखन संस्थेमार्फत एका वर्षातून दोन वेळा(मे/जून व नोव्हेंबर/डिसेंबर 
महिन्यात)आयोजित केली जाते. त्यानंतर सुमारे दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर सदर परीक्षेचा निकाल 
घोषित केला जातो. सदर परीक्षेस बसण्याकरिता उमेदवारांना किमान ५५८(साडे पाच ) महिन्याचे 
टंकलेखनाचे प्रशिक्षण आवश्‍यक असते. या सर्व बाबी विचारात घेवून संदर्भाधीन क्र.३, दिनांक 
३०.०८.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये लिपिक-टंकलेखक पदावर माजी सैनिकातून नियुक्‍त झालेल्या 
उमेदवारांना टंकलेखनाची(इंग्रजी/मराठी) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ 
वर्षाच्या काळावधीत व २ संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

तसेच, केवळ लिपिक-टंकलेखक नाही तर गट क संवर्गातील ज्या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये 
टंकलेखन अर्हता धारण करण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे, Bal पदांवर नियुक्‍त होणाऱ्या 
माजी सैनिक कर्मचाऱ्यांनाही मराठी/इंग्रजी टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी काही अवधी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुसार, संदर्भाधिन क्र. ३ येथील दिनांक ३०.०८.२०१८ चा 
शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून सुधारित शासन निर्णय खालीलप्रमाणे- 
शासन निर्णय :- 

शासन सेवेत माजी सैनिक उमेदवारांना जर गट “क” संवर्गातील पदांवर नियुक्‍ती मिळाली, तर 
ज्या पदांसाठी टंकलेखन अर्हता आवश्‍यक आहे, अशा सर्व पदांवर नियुक्‍त होणाऱ्या माजी सैनिक 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८०/२८ 


उमेदवारांना टंकलेखनाची(इंग्रजी/मराठी) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून 2 
वर्षाच्या कालावधीत व २ संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अवधी व संधी देण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे. 
२. माजी सैनिक उमेदवारांना गट “क” संवर्गातील पदांवर नियुक्‍ती दिलेल्या व शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापर्यंत नियुक्‍तीपासून २ वर्षे पूर्ण न झालेल्या उमेदवारांनाही सदर प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 
उमेदवारांच्या नियुक्‍तीपासून २ वर्षे इतकी मुदत देण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय साप्रवि/कार्या.१६-अ च्या अनौ.संदर्भ क्र.१३/१६-अ, दिनांक २८.०२.२०१९ 
व साप्रवि/कार्या.१२ च्या अनौ.संदर्भ क्र.२७८/का.१२, दिनांक ०७.०३.२०१९अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०६१३१५०४३९८३०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khade 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
1 r e S h Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=14c299447f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 10628981 e82f8311a81 
d1cf974681485c2, 


Mahadeo Khade दाणा 
(सु.म.खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-४०० ०३२. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई -४०० ०३५. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
५. सर्वमा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. शासनाचे सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
८. प्रधानसचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद), विधानभवन, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा), विधानभवन, मुंबई. 
१०. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई ३२ 
११. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई ३२ 
१२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
१३. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१४. मंत्रालयीन विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य 
१५. सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 


Cc £0 AD -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८०/२८ 


१६. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 

१९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय,अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 

२०. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

२१. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 

२२. उप सचिव ( आस्थापना) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२३. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई , औरंगाबाद व नागपूर 

२४. सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर 

२५. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२६. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती). 
त्यांना विनंती की, प्रस्तुत शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात यावा. 

२८.विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 

२९. राज्यातील सर्व महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

३०. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये. 

39. निवड नस्ती/कार्यासन २८. 


es 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


